डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजना. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : अविवि-२०१०/प्र.क्र. १५२/१०/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा - १) शासन निर्णय क्रमांक- अविवि-२०१०/प्र.क्र.१५२/का-६. दिनांक ११ ऑक्टोबर, 2093. 
२) शासन निर्णय क्रमांक- अविवि-२०२३/प्र.क्र. ७७/का-६. दिनांक २२ डिसेंबर, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयातील (मुळ शासन निर्णय) मुद्दा sp. Bt राज्यातील 
धर्मादाय आयुक्‍त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत मदरशांना खालील पायाभूत सुविधा निर्माण 
करण्यासाठी अनुदान देण्यात येत होते. 
तथापि सदर पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यात येत आहे. यास्तव आता मुद्दा क्र. अ 
मधील खालील मजकूर - 


अ) मदरसांना पायाभूत सुरविंधासाठी अनुदान:- 


१) मदरसांच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी 

पेय जलाची व्यवस्था करणे 

प्रसाधन गृह उभारणे व त्याची डागडुजी करणे 

विद्यार्थ्यासाठी आवश्‍यक फर्निचर 

मदरसांच्या निवासस्थानात इन्व्हर्टर ची सुविधा उपलब्ध करणे 

मदरसांच्या निवासी इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी 

संगणक, हार्डवेअर, साॉप्टवेअर, प्रिंटर्स इ. 

प्रयोगशाळा साहीत्य, सायन्स किट, मॅथेमॅटीक्स कीट व इतर अध्यापन साहीत्य या बाबीसाठी 
अनुदान देण्यात येते. 


AD 


n> — ~n ord — — ~~ — 


3 
3 


4 
द 
9 
८ 


james som > आन ल >. — a 


याऐवजी 


अ) मदरसांना पायाभूत सुविधासाठी अनुदान:- 
(१ मदरसांच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी 
(२) पेय जलाची व्यवस्था करणे 
(३) प्रसाधन गृह उभारणे व त्याची डागडुजी करणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र. १५२/१०/का-६ 


४) विद्यार्थ्यांसाठी आवश्‍यक फर्निचर 

५) मदरसांच्या निवासस्थानात इन्व्हर्टर ची सुविधा उपलब्ध करणे 

६) मदरसांच्या निवासी इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी 
) 
) 
) 


७ संगणक, हार्डवेअर, Ueda, प्रिंटर्स इ. 

८) प्रयोगशाळा साहीत्य, सायन्स किट, मँथेमॅटीक्स कीट व इतर अध्यापन साहीत्य 

९) सौर उर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी 

qo) मदरडझांना क्रिडा साहित्य उपलब्ध करून देणे 

११) स्मार्ट बोर्ड सह प्रोजेक्टर बसविणे 

१२) डिजीटल अभ्यासक्रम उपलब्ध करणे या बाबीसाठी अनुदान देण्यात येते. 
असा वाचण्यात यावा. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


सदर झासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२४०८२११६४५५०८५१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


MEGHANA 
GAURAV SHINDE 


(मेघना गौरव शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 


. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. 


महालेखापाल % (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 


१०.महालेखापाल % (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र. १५२/१०/का-६ 


१२. जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हे. 

१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे. 

१४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सर्व जिल्हे. 

१५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सर्व जिल्हे. 

१६. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 

१८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


